जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव 
यांच्या कार्यालयाअंतर्गत अधीक्षक अभियंता 
जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव 
यांच्या अधिपत्याखालील लघु पाटबंधारे 
विभाग जळगांव व त्या अंतर्गतच्या ५ 
उपविभागीय असे एकूण ६ कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. FATS - २०२३/प्र.क्र.(१२४/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२३. 


पहावे :- १. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०८.०२.२०२३. 
२. जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव यांचे, जा.क्र. पशा/आ-१/ मुदतवाढ/ 
धा-१/८३७/सन २०२३,दि. २४.०२.२०२३. 
३. शासन निर्णय क्र. FATS - २०२३२/प्र.क्र.(६७/२०२३)/लपा,दि.०६.१०.२०२२ 


प्रस्तावना :- संदर्भ क्र.०१चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- लपा कार्यासनाच्या अखत्यारितील संदर्भ क्र.०२ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती 
विचारात घेऊन तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत कार्यालयनिहाय 
आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सविस्तर पदनिहाय विवरण सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे आहेत. 


१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातीळ असावीत व ही 

पदे सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी Rat / व्यपगत ASA नसतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२३/प्र.क्र..१२४/२०२३)/लपा 


४) जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / 
पदामधीळ घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित 
धरुन पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब 
सादर करण्यात यावा. 
या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत आस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना या पदांवरील होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५,“४७०२ लहान 
पाटबंधा-यावरील भांडवळी खर्च, (१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणुका,(००),(००)(०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान,(लहान 
पाटबंधारे) (कार्यक्रम) (४७०२-४९२७) तसेच मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य ळेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका,(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन) 
(०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान,(अनिवायी) (४७०१ आय 
१९८)” लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
हा शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१७१७२५१५५९२७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 


R E K HA Ad | T DN: CN = REKHA AJIT BHAWAR, C = IN, S 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
B H AWA R OU = WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.03.17 17:31:14 +05'30" 


(रेखा अ.भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह :- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
३. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव 
४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव 
५. अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव 
६. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जळगांव 
७. कार्यासन अर्थसंकल्प-२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१० लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२३/प्र.क्र.१२४/२०२३)/लपा 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. १२४/२०२३/लपा,दि. १४.०३.२०२३चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "अ' 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


विभागाचे/उपविभागाचे नांव 


पद 


'पदसंख्या/अस्थायी 


१) लघु पाटबंधारे विभाग, जळगाव 


१ कार्यकारी अभियंता 


१ 


२) उप अभियंता 


3) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता 


४ विभागीय लेखापाल 


१ 
tof 
4 


4) प्रथम लिपिक 


=0' 


६) वरिष्ठ लिपिक 


७) भांडारपाल 


८) सहायक भांडारपाल 


९) आरेखक 


१० सहायक आरेखक 


११) कनिष्ठ लिपिक 


१२) टंकलेखक 


१३) संगणक 


१४) लघु टंकलेखक /निम्नश्रेणी 
लघुलेखक 


१५) वाहनचालक 


१६) नाईक 


१७ शिपाई 


१८) चौकीदार 


एकूण 


२) लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,पाचोरा 


१) उप अभियंता 


२ कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४ कनिष्ठ लिपिक 


4) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७ टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


एकूण 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र.(१२४/२०२३)/ळलपा 


3) लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग,जामनेर 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४) कनिष्ठ लिपिक 


4) वरिष्ठ लिपिक 


oO A 9८ 9८ me) 


६) अनुरेखक 


Ho} 


७) टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


एकूण 


४लघु पाटबंधारे उपविभाग भुसावळ 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४) कनिष्ठ लिपिक 


4) वरिष्ठ लिपिक 


६) अनुरेखक 


७) टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


me) me) -O -O A) 9८ 9८ me) 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


ae) A) 


एकूण 


-O 
ios 


Woy पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग क्र.१ जळगाव 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


४) कनिष्ठ लिपिक 


4) वरिष्ठ लिपिक 


oO A 9८ 9८ ae) 


६) अनुरेखक 


=0' 


७) टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


एकूण 


६)लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग पारोळा 


१) उप अभियंता 


२) कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता 


३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२३/प्र.क्र..१२४/२०२३)/लपा 


४ कनिष्ठ लिपिक २ 
4) वरिष्ठ लिपिक १ 
६) अनुरेखक q 
७ टंकलेखक १ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार १ 

एकूण | १८ 


एकूण १२४ पदे 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र.मुवाढ - २०२३/प्र.क्र. १२४/२०२३/लपा,दि. १४.०३.२०२३ चे 


सहपत्र. 
परिशिष्ट "ब" 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


विभागाचे/उपविभागाचे नांव पदनाम । पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवा 
निवृत्तीचा 
दिनांक 
लघु पाटबंधारे विभाग,जळगांव | कालवा ०५ १) श्री. अशोक शामराव चौधरी | ३१.०१.२०२४ 
चौकीदार 
२ श्री.आण्णा फकीरा निकाळे | ३१.०८.२०२४ 
3) श्री.नंदलाल गुलाब पाटील | ३१.१२.२०२५ 
४) श्री.पंडीत वाल्मीक महाळे | ३१.०५.२०२८ 
4) श्री.सुरेश बेनिराम वाणी ३०.०५.२०२३ 
स्वच्छक ०३ १ श्री.नामदेव रुपसिंग चव्हाण | ३१.०५.२०२४ 
२) श्री.गोकुळ जगन्नाथ बेहेरे ३१.०३.२०२७ 
3) श्री.संजय नारायण पाटील । ३१.०५.२०२६ 
एकूण ०८ 
BHAWAR Dats दसते पण 
(रेखा अ.भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


